सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . 


१० ] 


सोमवार , दिनांक २ मार्च २०२० : फाल्गुन १२ , शके १ ९ ४१ 


[किंमत ०.०० रु . ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


१ 


अधिसूचना 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

( नगरपरिषद , प्रशासन ) 
वाचा : १ ) महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम १ ९ ६५ चे कलम १ ९ ( १ ). 

२ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र मुंबई यांचे आदेश क्र . 
एमएनसी ११०१ /सिआर-२३ , दिनांक १७/०८/२००१ . 

३ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र मुंबई यांचे आदेश क्र . 
रानिआ / न.प.- २०१९ /प्र.क्र . १४ / का -६ दिनांक ७/१/२०२० . 

४) निवडणूक निर्णय अधिकारी नगरपरिषद धर्माबाद, बिलोली व नगरपंचायत 
नायगाव व हिमायतनगर यांचा अहवाल अनुक्रमे दिनांक २०/०२/२०२० 
दिनांक २४/०२/२०२० दिनांक १२/०२/२०२० , दिनांक १२/०२/२०२० . 


आदेश 
क्र .२०२० / नपाप्र/ पो.नि./ का -१ / टे-७/सिआर .:०४ दिनांक २७/ ०२/ २०२०. 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९ ६५ चे कलम १ ९( १) मधील तरतुदीनुसार व मा . राज्य निवडणूक आयोग 
यांचेकडील उक्त वाचा क्र .२ च्या आदेशाअन्वये नगरपरिषदा / नगरपंचायतीच्या 
निवडणूकामध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे शासन राजपत्रात प्रसिध्द 
करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केले आहेत . त्यानुसार 
निवडणुक निर्णय अधिकारी, नगरपरिषद धर्माबाद , बिलोली व नगरपंचायत 
नायगाव , हिमायतनगर यांनी त्यांचे उक्त वाचा क्र .४ अन्वये निवडणूकीच्या 
मतमोजणीनंतर निवडून आलेल्या सदस्यांची माहिती सादर केली आहे . 

त्याअर्थी, मी , डॉ . विपीन इटणकर , जिल्हाधिकारी, नांदेड याद्वारे असे 
जाहीर करतो की , नगरपरिषद धर्माबाद , बिलोली व नगरपंचायत नायगाव , 
हिमायतनगर च्या दिनांक ६/०२/२०२० रोजी घेण्यात आलेल्या पोट 
निवडणुकीमध्ये खालील परिशिष्ट -२ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे त्यांचे नावासमोर 
नमुद प्रभागातील जागेवर सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहे . 


परिशिष्ट-२ 


अ . क्र . | नगरपरिषद / नगरपंचायत चे 


निवडून आलेल्या सदस्यांचे नाव 


प्रभाग क्रमांक व 
जागा क्रमांक 


जागा राखीव असेल तर 

त्याचा प्रवर्ग 


नाव 


१ 


नगरपरिषद , 

धर्माबाद 


२ अ 


अनु . जमाती ( महिला ) 


४ अ 


कविता नारायण बोललमवाड 
सायारेड्डी पोशट्टी गंगाधरोड 
यशवंत लालजी गादगे 
हनमंत आनंदाराव बोईनवाड 


२ 


नगरपरिषद , बिलोली 


५ अ 


अनु . जमाती 
अनु . जमाती 
अनु . जमाती 


३ 


नगरपंचायत , नायगांव 


१ 


४ 


नगरपंचायत , हिमायतनगर 


अजगरीबेगम अ . रहेमान 


१३ 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


स्थळ , नांदेड , दिनांक २७/०२/२०२० . 


डॉ . विपीन इटणकर , 
जिल्हाधिकारी, नांदेड . 


औ.भाग १ अ ( असा .) १० 


१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD, MUMBAI- 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. 


